डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत सन 
२०२२-२३ मधील AGRA सन २०२३-२४ मधील 
तरतूदीतून निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा: 


शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 

शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. १७.५.२०२२. 

शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. २९.७.२०२२. 

जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नियो /अल्पसं / 

मदरसा /अनुदान/१९८८/२०२२,दि. ०१.११.२०२२. 

५) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय बीड यांचे पत्र क्र. २०२३/ अल्पसंख्याक विभाग/ 
संकीर्ण/कावि-७१६५, दि. ०६.०१. २०२३. 

६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिद/ गृह / कक्ष १४ (४) 
/ कावि-९३ / २०२२, दि. २५.११.२०२२ 

७) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३१.३.२०२३. 

८) झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३१.५.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११वी, व १२ वीतील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता aga, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, यादृष्टीने 
मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक:- 
अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीद्वारे 
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या मदरसांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 
१. सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता संबंधीत जिल्हास्तरिय समितीद्वारे अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या ३७ 
मदरझांना एकूण रु. १,५०,७५,०००/- (रूपये एक कोटी पंन्नास लाख पंचाहत्तर हजार Ha) इतके अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


मंजूर करण्यास TEAR शासन मान्यता देण्यात येत आहे.सदर पात्र मदरशांची संख्या आणि त्यांना वितरित 
करण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणेआहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम . 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची संख्या मंजूर अनुदान (रुपये लाखात) 

(१) (र) (३) (8) 

oa वाशिम |... ककी!) १४, ६५,०००/- 

२. बीड शिका आशा ४०,००,०००/- 

३. | नागपूर २३ ९६,१०,०००/- 
एकुण ३७ १,५०,७५,०००/- 


२. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले 
अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (808)आहरित करून संवितरित करण्यासही 
TEIN मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन स्तरावर मान्य 
करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, 
आणि उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

३ या योजनेंतर्गत AGRI चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरशांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, 
१९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत 
शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

प्‌. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१३ मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शर्तीमधील अनुक्रमांक ८ 
अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 

६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकत मदरझांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)- या लेखाशिर्षाखाली या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

दभ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३ /विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१४३४३७०४१४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 
: न, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 

M H | N D D | N ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7eac303551c8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c6 
88ba9240e47d3c7 12ae3ea9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


st री 
serialNumber=7E694259001 AF4DCAD48B69EB7E39AFC94 
72E61C49FC40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN 
B TASHILDAR 
Date: 2023.10.03 16:25:45 +05'30" 


(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम, बीड व नागपूर. 
१२. जिल्हाधिकारी, वाशिम,बीड व नागपूर. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम, बीड व नागपूर. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम, बीड व नागपूर . 
१५.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम , बीड व नागपूर. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ दि. ०३.१०.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरझांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान एकूण ।विदयार्थी 
(रूपये) रूपये । संख्या 
पायाभूत | शिक्षकांचे 
सुविधा मानधन 
अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम. 

| ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा| २००००० =| ५००० २००००० =| ४०५००० _। ६२--७१ 
शिक्षण व बहूउद्देशीय संस्था, शोेळू बाजार, =933 
ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. द्वारे 
संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न 
अरबी मदरसा, शोळलू बाजार, ता. 
मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 

२. | अर्श एज्युकेशन सोसायटी, ates बाजार, | २००००० | ५०००० १४०००० | ३९०००० | 30432 
ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. द्वारे =§2 
संचालित हलीमा मॉडर्न मदरसा, शेलू 
बाजार, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 

3. हाजी अली मोहम्मद चॅरिटेबल ट्रस्ट, | २००००० | ५००० ६०००० २६५००० | ४६--०० 
मानोरा, ता. मानोरा, जि. वाशिम. द्वारे =v 
संचालित खैरून्निसा जिकर मॉडर्न 
मदरसा, मानोरा, ता. मानोरा, जि. 
वाशिम. 

४. | हाजी अली मोहम्मद चरिटेबल ट्रस्ट, ता. | २००००० | ५००० २००००० | ४०५००० | ४६--०० 
मानोरा, जि. वाशिम. द्वारे संचालित हाजी ४६ 
दाऊद मॉडर्न मदरसा, आझाद नगर, 
कारंजा (लाड) जि. वाशिम. 
एकूण रू.१४, ६५,०००/- ८००००० ६५००० ६००००० १४६५००० 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-बीड. 

१ मदरसा अरबिया दारूल SIA तजवीदुल | २००००० a २००००० | ४००००० _|१११--८० 
कुराण पात्रुड कॅम्प, माजलगाव, जि. बीड "१९१ 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया दारूल 
उलुम तजविदुल कुराण पात्रुड कॅम्प, 
ता.माजलगाव, जि. बीडः 

२. | मोहकदीया एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | २००००० a २००००० | ४००००० | ८०५८० 
सोसायटी,माजलगांव, जि. बीड द्वारे "२१६० 
संचालित मदरसा दारूळ soa 
मोहम्मदीया , गेवराई रोड, जि. बीडः 

३. | अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड | २००००० ae 200000 ४००००० । ८०-८० 
करियर (एमटेक) फाऊडेंडान, बीड, जि. "१६० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


बीड द्वारे संचालित मदरसा जामे उल- 
उलुम , ता. जि. बीडः 


४. | अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड | २००००० a 200000 ४००००० | ८०-८१ 
करियर (एमटेक) फाऊडेंशन , बीड, जि. -_१६१ 
बीड द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
BATS उलुम , ता. जि. बीड 

५. | अल्लामा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, | २००००० हिं २००००० ४००००० =| ९०--५० 
चिंचाळा, ता. वडगांव, जि. बीड द्वारे "२१४० 
संचालित मदरसा मदीना किगांव, 
ता.वडगाव, जि. बीडः 

६. | अल्लारखा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, | २००००० a २००००० | ४००००० =| ८०--७६ 
चिचाळा, ता. वडगाव, जि. बीड द्वारे = 49 
संचालित मदरसा नुरानि , चिचाळा, ता. 
वडवणी, जि. बीड 

७. । हिंद बहुउद्देशिय अल्पसंख्यांक सेवाभावी | २००००० षि २००००० ४००००० । ८०--५४ 
संस्था, बीड, ता. जि. बीड द्वारे संचालित =938 
मदरसा  रजीउ-उलुम, मोहमदीया 
कॉलनी, बीड, जि. बीडः 

८. । हिंद फाउडेशन, बीड, जि. बीड द्वारे 200000 णि २००००० ४००००० _ | ४०--४८ 
संचालित मदरसा जामिया-उल-उलुम नच८८ 
मोहम्मदीया कॉलनी, बीड, जि. बीड. 

९. | दारूल उलुम गौसिया मदरसा तालीमुल | २००००० a २००००० | ४००००० =| ८०-५४ 
कुराण, अजिजपुरा, केज, ता.केज, जि. "१३४ 
बीड द्वारे संचालित मदरसा गौसिया 
मदरसा तालीमुल कुराण, अजिजपुरा, 
केज, ता.केज, जि. बीड 

i दारूळ उलुम गौसिया मदरसा, | २००००० a 200000 ४००००० =| ७०--४० 
तालीमुल कुराण, अजिजपुरा, केज, ता. "११० 
केज, जि. बीड द्वारे संचालित मदरसा 
गौसिया तालीमुल कुराण, लाखा, ता. 
केज, जि. बीडः 
एकूण रूपये- ४०,००,०००/- २०,००,००० foo | 20,00,000 | ¥O,00,000 

नागपूर विभाग, जिल्हा- नागपूर. 

i दारूल उलुम महेबुबिया सुभानिया, प्लॉट | २००००० | ५०००० | १४०००० ३९०००० | ७६--३६ 
नं.६२, एकता नगर, चिशतिया चौक, "२११२ 


एकता नगर, वांजरा, पिली नदी, -२६, 
जि. नागपुर द्वारे संचालित सोसायटी 
मदरसा दारूळ उलुम महेबुबिया 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


सुभानिया, प्लॉट नं. ६२, एकता नगर, 
fara चौक, एकता नगर, वांजरा, 
पिलीनदी, जि. नागपुर. 


२. | मदरसा हाजरा बी यशोधरा नगर, | २००००० | ५००० | २००००० | ४०५००० =| ७५-५० 
नागपूर, द्वारे संचालित मुस्लीम "२१२५ 
एज्युकेशन अन्ड सोशल वेलफेअर 
सोसायटी, यशोधरा नगर, नागपूर, जि. 
नागपुर. 

३. | मदरसा जामिया इफलाहुल मुस्लिमीन | २००००० | ५०००० | २००००० | ४५०००० | ५९--६० 
शिव नगर, वांजरा ले आऊट, नागपूर =198 
सोसायटी, द्वारे संचालित सयदा फातिमा 
जोहरा एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, 
नागपूर, जि. नागपुर. 

४. | मदरसा औलिया, म्हाडा कॉलनी, नारी | २००००० | ५०००० | २००००० ४५०००० | ५०-४५ 
रोड, नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित "5९५ 
मानव विकास बहूउद्देशिय संस्था, 
नागपूर, जि. नागपुर. 

५. । मदरसा दारूल उलूम गौसुलवरा, | २००००० | ५००० | १४०००० | ३४५००० । 30440 
बगदादीया नगर, झिगाबाई टाकळी, ८० 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित 
माहेलका एज्युकेडान सोसायटी, नागपूर, 
जि. नागपुर. 

६. । मदरसा ताजूलवरा जामे निजामिया | २००००० | ५००० | २००००० | ४०५००० | ८३-२३ 
सैलानी दरबार, ताजाबाद, नागपूर, जि. ९२-१२ 
नागपूर द्वारे संचालित मदरसा २ 
ताजुलवरा जामे निजामिया सैलानी 
दरबार, ताजाबाद, नागपूर, जि. नागपुर. 

७. ।मदरसा अरमान, बोरगाव रोड, | २००००० | ५०००० | २००००० | ४५०००० | ४५-६५ 
पेट्रोळपंपाजवळ, Wel खदान, नागपूर, =490 
जि. नागपूरद्वारे संचालित अरमान स्पोर्ट 
असोसिएशन, नागपूर, जि. नागपुर. 

८. ।मदरसा मोईन, संजय बाग कॉलनी, | २००००० | ५००० | २००००० ४०५००० | ४५-६५ 
बाजरी ले आऊट, नागपूर, जि. नागपूर =990 
द्वारे संचालित waka wy 
सोसायटी, नागपूर, जि. नागपुर. 

९. ।मदरसा जामे गरीब नवाज,रजा नुरी | २००००० | ५००० | २००००० | ४०५००० =| ६५-४० 
कॉलनी, नारी रोड,नागपूर, जि. नागपूर "१०५ 


द्वारे संचालित मदरसा जामे गरीब 
नवाज, रजा नुरी कॉलनी, नारी रोड, 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


नागपूर, जि. नागपुर. 


i 


मदरसा जामिआ सय्यदा फातिमा जहरा, 
बालाजी नगर, कळमना, नागपूर, जि. 
नागपूर द्वारे संचालित मदरसा जामिआ 
सय्यदा फातिमा जहरा, बाळाजी नगर, 
कळमना, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


i 


मदरसा फारूके आजम, प्लॉट 4.220, 
समता नगर जवळ, नारी, नागपूर, जि. 
नागपूरद्वारे संचालित इदारा फारूखी 
आजम अहूउद्देशिय संस्था, नागपूर, जि. 
नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१२. 


मदरसा उलुम अहमदिया मदरसा, 
मोहूमदी नगर, भीलगांव, नागपूर, जि. 
नागपूर द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहमदिया सोशल वेलफेअर 
सोसायटी, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


८-०--३० 
११० 


१३६ 


मदरसा जामे निखा गरीब नवाज, 
सैलानी दरबार, ताजाबाद, नागपूर, जि. 
नागपूर द्वारे संचालित मदरसा ताजुल 
बरा, जामे निजामिया सोसायटी, (गल्सी, 
नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१४. 


मदरसा दारूल उलुम निजामिया 
इटाभट्टा चौक, कळमना रिंग रोड, 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित 
सैलानी एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


८३--५९ 
=992 


१५. 


मदरसा जामिया अलबनात 
खैरन्निसारहीमा खसिरमी, कोडांळी, 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित 
दरगाह गनी बाबा संस्था, कोडांळी, ता. 
कोटाल, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३८--६ 
०5९८ 


१६. 


मदरसा जामिआ गणी उलुम, सुफी नगर, 
सीरमी, कोंडाळी, जि. नागपूर द्वारे 
संचालित दरगाह गणी बाबा संस्था, 
कोंडाळी, ता. काटोल, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३५--६० 
"९५ 


१७. 


मदरसा मोईनिया तनविरे गुल अशरफ, 
बंदे नवाज नगर बिनाकी, नागपूर, जि. 
नागपूर द्वारेसंचालित तंजीम बाब ए 
मीळत एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर, 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६०--५० 
=990 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


जि. नागपुर. 


१८. 


मदरसा दारूल उलुम फैजाने ताजुरा 
TR, पारडी, नागपूर, जि. नागपूर 
द्वारे संचालित दारूल उलुम फैजाने 
ताजुरा शारीया, पारडी, नागपूर, जि. 
नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६५-५० 
=994 


१९, 


| पैगाये रजा घर संसार नगर, 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित फैजाने 
ताजुरा शारीया, पारडी, नागपूर, जि. 
नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६५-५० 
=994 


२०. 


मदरसा जामे अडठारफिया नुरूलदुदा, 
शांतीनगर, नागपूर, जि. नागपूरद्वारे 
संचालित अशरफीया नुरूलदुदा, 
शांतीनगर, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


४५--६५ 
5११० 


२१. 


मदरसा इमाम अबुहनिफा अहमद नगर, 
बाजरा, नागपूर, जि. नागपूर द्वारे 
संचालित जामे अडडारफीया नुरूलदुदा, 
शांतीनगर, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


३०--५० 
=C€0 


२२. 


मदरसा ताजशाह योगी अरविद नगर, 
नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित 
ताजशाह योगी अरंविंद नगर, मानव 
विकास बहूउद्देशिय संस्था, नागपूर, जि. 
नागपुर. 


२००००० 


५००० 


१६४०००० 


३४५००० 


८३--५९ 
=992 


23. 


मदरसा जामीया अरबिया रशिदिया 
रशीद नगर, नाल साहाब रोड, नागपूर, 
जि. नागपूर द्वारे संचालित मदरसा 
जामिया अरबिया रशिदिया रज्ञीद नगर, 
नाल साहाब रोड, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


GO+G0 
=920 


एकूण रू. ९६,१०,०००/- 


४६,००,००० 


(9१२०००० 


४२२०००० 


९६१०००० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


